राज्य seat शिक्षक पुरस्काराचे निकष सुधारीत करून 
सदर योजना क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक 


गुणगौरव पुरस्कार या नावाने राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ जून , २०२२ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक पीटीसी २०१६/प्र.क्र. ९८/टीएनटी-४,दिनांक २१ जुले, २०१६. 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र. शि.सं./माध्य/ 
विद्या शाखा/ राशिपु/२०२२/१०६५ दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२२. 


प्रस्तावना :- 
शिक्षण हा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे. समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांमुळेच 
समाज व राष्ट्राचा विकास होतो. अशा समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांना दरवर्षी शालेय शिक्षण व 
क्रोडा विभागातर्फे राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्काराने गौरविले जाते. 
२. राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्काराचे प्रस्ताव पात्र शिक्षकांकडून शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून ऑनलाईन मागविण्यात येतात. अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना /निकषांनुसार जिल्हा स्तरावर जिल्हा निवड समिती प्रस्तावांची छाननी करुन प्रवर्ग निहाय पात्र 
प्रस्ताव शिक्षण संचालक स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या राज्य निवड समितीकडे पाठविते. सदर 
शिफारशींवर शिक्षकांच्या गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड करुन राज्य निवड समितीकडून शासनाच्या 
मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येतात. पुरस्कार सर्वसाधारणपणे १५ ऑगस्ट रोजी जाहीर करुन 
त्याचे प्रत्यक्ष वितरण ५ सप्टेंबर या शिक्षक दिनाच्या दिनांकाला सन्माननीय व्यक्तींच्या हस्ते करण्यात येते. 
३. संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रक दिनांक २१ जुले, २०१६ अन्वये राज्य आदर्श शिक्षक 
पुरस्काराबाबतचे निकष सुधारीत करण्यात आळे आहेत.या निकषांमध्ये सुधारणा करून सदर योजना 
क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार या नावाने राबविणेची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती.याबाबत संदर्भाधीन पत्र क्र.२ दिनांक २४ फेब्रुवारी,२०२२ अन्वये शिक्षण संचालक (माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक ) महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 
शासन निर्णय :- 
शासन परिपत्रक पीटीसी २०१६/प्र.क्र.१९८/टीएनटी-४,दिनांक २१ जुळे, २०१६ या शासन 
निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 
राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्काराबाबतचे निकष सुधारीत करून सदर योजना क्रांतीज्योती सावित्रीमाई 
फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार या नावाने राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. क्रांतीज्योती 
सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी अटी व निकष पुढीलप्रमाणे राहतील. 
“क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार” 
प्रस्तावासाठी आवश्‍यक अटी :- 
१) शिक्षकांनी नामनिर्देशानासाठी सादर केलेले पुरावे मुख्याध्यापकांनी प्रमाणित करणे आवश्यक. 
२) मुख्याध्यापक पदावरील व्यक्‍तीने नामनिर्देशनासाठी सादर केलेले पुरावे गटशिक्षणाधिकारी/ 
प्रशासन अधिकारी यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४ 


to} 


Cc 


4 


) 
) 
) 
) 


3) शिक्षक/मुख्याध्यापकाची एकूण सलग सेवा किमान १० aN saya . 


शिक्षकाचे/मुख्याध्यापकाचे मागील पाच वर्षाचे गोपनीय अहवाल. 
विभागीय चौकशी सुरु नसल्याचे शिक्षणाधिकारी यांचे प्रमाणपत्र. 


जिल्हास्तर समितीकडून गुणांकनाव्दारे करण्यात येईल. 
७) प्रतिनियुक्‍तीवरील शिक्षकांची आवेदने स्वीकारली जाणार नाहीत. 
८) शिक्षकाच्या सेवेतील कार्यपध्दतीबाबत व निर्व्यसनी असळेबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीचे 


प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील 


६) शिक्षकांनी केलेल्या लगतच्या ५ वर्षाच्या सेवा कालावधीतील कार्याचे मूल्यमापन राज्यस्तर व 


अ.क्र निकष स्तर निहाय गुण कमाल 
गुण 

| आव्यक शैक्षणिक sedan पुढचा टप्पा बी.ए./बी.कॉम/बी.एस्सी/बी.एड. २ गुण 
प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत इ. १० वी / इ. १२ वी व| एम.ए./एम.काम/ एम.एस्सी व 
व्यावसायिक पदविका (डी.एड. /डी. एल. एड.) पेक्षा] बी.एड/बीपीएड ३ गुण 
अधिकतम अर्हता एम.ए./एम.कॉम/एम.एस्सी व ५ 
उच्च प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत पदवी व एम.एड, एम.पी.एड ४ गुण 
व्यावसायिक पदविका (डी.एड./डी.एल.एड. पेक्षा | एम.फील/पी.एचडी ५ गुण 
अधिकतम अर्हता 
माध्यमिक शिक्षकांच्या बाबतीत पदवीधर व 
व्यावसायिक पदवी (बी.एड./बी.पी.एड./ए.एम) व 
त्या समकक्ष पेक्षा अधिकतम अर्हता 
उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या बाबतीत पदव्युत्तर पदवी 
व व्यावसायिक पदवी (बी.एड./बी.पी.एड. किंवा त्या 
समकक्ष वा पेक्षा अधिकतम अर्हता 

Q | शैक्षणिक संशोधनपर निबंध/प्रबंध यास प्राप्त जिल्हास्तर १ गुण 
पुरस्कार व सादरीकरण विद्यापीठ स्तर २गुण | ४ 
(मागील ५ वर्षातील सादर केलेल्या प्रती निबंध/ राज्यस्तर ३ गुण 
प्रबंधास १ गुण याप्रमाणे गुणदान राहील) राष्ट्रीयस्तर ४ गुण 

३ | वृत्तपत्र अथवा प्रथितयश नियतकालिकात प्रकाशित | जिल्हास्तर (सर्व आवृत्तीत) १ गुण 
पाच लेख (वैचारिक किंवा विश्ळेषणात्मक ) राज्यस्तर (सर्व आवृत्तीत) QT | ३ 

राष्ट्रीयस्तर (सर्व आवृत्तीत) ३ गुण 

४ | शिक्षक शिकवत असलेल्या वर्गातील त्या त्या जिल्हास्तर २गुण| ५ 
अध्यापन विषयाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यास विविध  । राज्यस्तर ३ गुण 
क्षेत्रातील प्राप्त पुरस्कार- राष्ट्रीयस्तर ५ गुण 
कला/क्रीडा/संगीत/नृत्य/भाषा/गणित/विज्ञान/ 
सामाजिक शास्त्र /स्काऊट गाईड/वक्‍्तृत्व/ इ. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४ 


५ | शिक्षकाने केलेल्या सामाजिक/शैक्षणिक / | जिल्हास्तर २ गुण 
साहित्यिक/सांस्कृतिक क्षेत्रातील कार्यासाठी / | राज्यस्तर ३गुण । ५ 
आपत्ती व्यवस्थापन/ राष्ट्रीय कार्य इ.साठी शासन | राष्ट्रीयस्तर ५ गुण 
अथवा शासन पुरस्कृत संस्थेकडून प्राप्त पुरस्कार 

६ | शिक्षकाने शाळेच्या उन्नतीसाठी समाजाकडून मागील | ३ लाख ते ५ लाखापर्यंत - १गुण | ३ 
५ वर्षात मिळवलेले योगदान (डिजीटल स्कूल, | ५ लाखापेक्षा जास्त ते १० लाखापर्यंत- 
शैक्षणिक उठाव इ.) २ गुण 

१० लाखापेक्षा जास्त- ३ गुण 

७ | ग्रंथलेखन (प्रथितयश प्रकाशकाने प्रकाशित केलेले ५ प्रत्येक ग्रंथास १ गुण 
ग्रंथ) (ISBN सह) (जास्तीत जास्त ५ गुण) ५ 

८ | प्रशिक्षणात तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून काम केले | जिल्हास्तर २ गुण ५ 
असल्यास (मागील ५ वर्षात) राज्यस्तर ३ गुण 

राष्ट्रीयस्तर ५ गुण 

९ | शालेय विद्यार्थ्याच्या प्रज्ञेचा शोध घेणाऱ्या परीक्षेतील | ४० ते ६० टक्के २ गुण 
वर्गातील एकूण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत उत्तीर्ण ६१ ते ८० टक्के ३गुण । ५ 
विद्यार्थ्यांचे होकडा प्रमाण (वर्गातील एकूण पटाच्या | ८१ ते १०० टक्के ५ गुण 
किमान ५० टक्के विद्यार्थी परीक्षेत प्रविष्ठ असणे 
आवश्यक) (मागील ५ वर्षात) 

(राज्य/राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती/नवोदय/प्रज्ञाशोध इ.) 
i राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्राला/ गुणवत्तेला स्वत:च्या | प्रत्येकी १ गुण प्रमाणे - 
नवप्रकल्पाव्दारे दिशा देणारे कार्य ज्ञानरचनावाद (ABL सह) १ गुण 
डिजिटल स्कूल १गुण | ५ 
ई साहित्यनिर्मीती १ गुण 
वाचनप्रेरणा १ गुण 
इतर नवोपक्रम १ गुण 
। १ | शाळाबाह्य विद्यार्थी शाळेत दाखल संख्या १० पेक्षा कमी १ गुण 
(मागील सलग ५ शौक्षणिक वर्षातील संकलित) १० ते २० पर्यंत २ गुण षु 
२० व त्याहून अधिक ३ गुण 
एकही विद्यार्थी शाळेच्या परिक्षेत्रात 
शाळाबाह्य नसल्यास ५ गुण 
१२ | राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र | वर्गातील ५ 


राज्य, पुणे आयोजित विविध ऑनलाईन 
उपक्रमातील सहभाग ( स्वाध्याय, अभ्यासमाला, 
शिकू आनंदे, इ.) 


३० टक्के ते ५९ टक्के विद्यार्थी २ गुण 
६० cab ते ८९ टक्के विद्यार्थी ३ गुण 
९० टक्के पेक्षा अधिक विद्यार्थी ५ गुण 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४ 


१३ | शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टल/अँप/वेबसाईट वर |१ते ३ २ गुण i 
आपले विषयाच्या अनुषंगाने स्वत: शैक्षणिक साहित्य | v ag ४ गुण 
निर्मिती करुन अपलोड करण्यातील सहभाग (उदा. | WT ६ गुण 
दीक्षा अँप/विद्यादान इ.) १० ते १२ ८ गुण 

१३ व त्याहून अधिक १० गुण 
१४ । विद्यार्थ्यांची चाचणी (अध्ययन निष्पत्ती) अ) मागील ५ वर्षाची अध्ययन निष्पत्ती ५ 


(निकाल) अभिलेख्यांची पडताळणी करुन 
इ.१लीतेइ.८वीसाठीअव 
अ : श्रेणी असणारे विद्यार्थी प्रमाण ९० 
टक्‍के किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास 
प्रतिवर्षी १ गुण याप्रमाणे ५ वर्षासाठी 
अधिकतम ५ गुण राहतील, नसल्यास ० 
(शुन्य) गुण असेल. 
इ.९वीते इ. १२वी साठी ७५ टक्के किंवा 
७५ टक्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त असणाऱ्या 
विद्यार्थ्यांची संख्या एकूण विद्यार्थी 
संख्येच्या ९० टक्के (शिक्षक अध्यापन 
करीत असलेला विषय/ इयत्ता) किंवा 
त्यापेक्षा जास्त असल्यास प्रतिवर्षी १ गुण 
याप्रमाणे ५ वर्षासाठी अधिकतम ५ गुण 
राहतील, नसल्यास 
० (शुन्य) गुण असेल. 
ब) जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील 
ज्येष्ठ अधिव्याख्याता/अधिव्याख्याता 
यापैकी एक व उपशिक्षणाधिकारी/ 
गटशिक्षणाधिकारी/ विस्तार अधिकारी 
(श्रेणी २ दर्जा) यांचेपेकी एक अशा 
द्विसदस्यीय पथकाद्वारे जिल्हा निवड 
समितीने निर्धारित केलेल्या 
वेळापत्रकानुसार विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष 
मूल्यांकन त्या वर्गाच्या अध्ययन निष्पत्ती 
नुसार करुन गुणदान करावे. मिळालेल्या 
गुणाचे रुपांतर १५ गुणांच्या प्रमाणात केले 
जाईल व अधिकतम १५ गुण 
राहतील.यास बाह्यमूल्यमापन असे 
संबोधले जाईल. 
गट१-इ.१लीते.इ.५वी 
गट२-इ.६वीते.इ.८वी 
गट३-इ.९वीवडइ.१०वी 
गट४-इ.११वीवडइ.१२वी 
उपरोक्‍त १ ते ४ गटांसाठी गटनिहाय 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४ 


मूल्यमापनाचे स्वतंत्र निकष राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत वेळोवेळी 
निर्धारित केल्याप्रमाणे राहतील. 
(मूल्यमापन पथकाद्वारे केलेल्या 
मूल्यमापनातील प्राप्त गुण पथके 
गोपनियरित्या स्वतंत्रपणे सादर 
करतील.) 

१५ | शैक्षणिक स्पर्धातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग जिल्हास्तर २गुण | ५ 
(विज्ञान प्रदर्शान,कला, क्रीडा स्पर्धा,साहित्य स्पर्धा, | राज्यस्तर ३ गुण 
इन्स्पायर अवार्ड, कृती संशोधन, नवोपक्रम स्पर्धा) _। राष्ट्रीयस्तर ५ गुण 

१६ | मागील पाच वर्षात वर्गात/झाळेत झालेली | १० टक्के पेक्षा अधिक ५ गुण ५ 
पटसंख्येतील वाढ ५ टक्के पेक्षा अधिक ३ गुण 

२ टक्के ते ५ टक्के वाढ २ गुण 
१७ | मागील ५ वर्षाचे गोपनीय अहवाल मूल्यमापन अ- ५ गुण ५ 
अ ३ गुण 
ब-/ ब २ गुण 
एकूण गुण:- १०० 
४. क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी पुढीलप्रमाणे 


प्रवर्ग,पुरस्कार संख्या व जिल्हा निवड समितीकडून राज्य निवड समितीकडे शिफारशीसह प्राप्त करून 
घ्यावयाची शिक्षकांची संख्या प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


अ. प्रवर्ग पुरस्कार । प्रत्येक जिल्ह्यातून शिफारशीसह प्राप्त करुन घ्यावयाची 
क्र संख्या शिक्षकांची संख्या 
i प्राथमिक 3¢ पुणे जिल्ह्यातून ६ शिफारशी, 
मुंबईतून ९ शिफारशी ( बृहन्मुंबई उत्तर विभाग/ बृहन्मुंबई 
दक्षिण विभाग/ बृहन्मुंबई पश्चिम विभाग प्रत्येकी ३ शिफारशी) 
उर्वरित जिल्ह्यांतून प्रत्येकी 3 शिफारशी 
(एकूण ११४ शिफारशी) 
२. | माध्यमिक ३९ पुणे जिल्ह्यातून ६ शिफारशी, 


मुंबईतून ९ शिफारशी ( बृहन्मुंबई उत्तर विभाग/ बृहन्मुंबई दक्षिण 
विभाग/ बृहन्मुंबई पश्चिम विभाग प्रत्येकी ३ शिफारशी) उर्वरित 
जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ३ शिफारशी 

(एकूण ११४ शिफारशी) 

मुंबई विभागासाठी (बृहन्मुंबई उत्तर विभाग/ बृहन्मुंबई दक्षिण 
विभाग/ बृहन्मुंबई पश्चिम विभाग) प्रत्येकी १ व त्यामधील उच्च 
गुणवत्ताधारक १ असे एकूण ४ पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४ 


3. | आदिवासी क्षेत्रात | १९ नाशिक, नंदुरबार व गडचिरोली जिल्ह्यातून प्रत्येकी ६ 
उत्कृष्ट काम शिफारशी, 
करणारे शिक्षक उर्वरित प्रत्येक आदिवासी जिल्ह्यातून 3 शिफारशी 
(प्राथमिक) (एकूण ५७ शिफारशी ) (शा.शि.व क्रीडा विभाग शा.नि.३० जून 
२०१४ अन्वये) 
४. ।थोर समाजसुधारक | ८ प्रत्येक जिल्ह्यातून १ शिफारस (एकूण ३६ शिफारशी) 
क्रांतीज्योती 
वित्रीमाई फुळे 
आदर्श शिक्षिका 
पुरस्कार 
५. | feats शिक्षक २ कला प्रत्येक जिल्ह्यातून १ शिफारस (एकूण ३६ शिफारशी) 
कला/क्रीडा क्रीडा प्रत्येक जिल्ह्यातून १ शिफारस (एकूण ३६ शिफारशी) 
(१-- १) 
६. | दिव्यांग शिक्षक/ | प्रत्येक जिल्ह्यातून १ शिफारस (एकूण ३६ शिफारशी) 
दिव्यांग 
विद्यार्थ्याच्या 
शाळेतील शिक्षक 
७. । स्काऊट/गाईड २ स्काऊट प्रत्येक जिल्ह्यातून १ शिफारस (एकूण ३६शिफारशी ) 
(9 +9) गाईड प्रत्येक जिल्ह्यातून १ शिफारस (एकूण ३६ शिफारशी) 


एकूण पुरस्कार संख्या - १०९ 


कि 


जिल्हा निवड समितीचे गठण :- 


क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी अस्तित्वात असलेल्या 
मार्गदर्शक सुचना/निकषांनुसार जिल्हा स्तरावर प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून जिल्ह्यातून गुणानुक्रमे 
प्रथम, व्दितीय व तृतीय निवड होणाऱ्या प्रवर्गनिहाय पात्र शिक्षकांची शिफारस राज्य निवड समितीकडे 
करण्याकरिता जिल्हा स्तरावर जिल्हा निवड समिती गठित करण्यात यावी. 


जिल्हा निवड समितीची रचना:- 
अ.क्र. अधिकारी पदनाम 
a जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य अध्यक्ष 
२ जिल्हाधिकारी नामनिर्देशित जिल्ह्यातील शौक्षणिक | सदस्य 
क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणारे शिक्षण तज्ञ (१) 
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामनिर्देशित प्राथमिक/ सदस्य 
माध्यमिक शाळेतील कार्यरत राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त 
एक मुख्याध्यापक/शिक्षक (१) 
४ शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सदस्य 
५ शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) सदस्य सचिव 


(दरवर्षी, क्र. २ व ३ च्या व्यक्‍ती बदलण्यात याव्यात. मागील 3 वर्षामध्ये सदर समितीत काम 
केलेले सदस्य असू नयेत.) 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४ 


६. राज्य निवड समितीचे गठण :- 
क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी,जिल्हा निवड 
समितीकडून जिल्ह्यातून प्रवर्गनिहाय गुणानुक्रमे प्रथम, व्दितीय व तृतीय शिफारस पात्र शिक्षकांना राज्य 


निवड समिती प्रत्यक्ष मुलाखतीस पाचारण करेल.अस्तित्वात असलेल्या निकषांनुसार ऑनलाईन पडताळणी 
व छाननी करुन,शिक्षकांची अंतिम निवड करताना शिक्षकांचा शैक्षणिक,सामाजिक दर्जा तसेच सामाजिक 
समता, स्री-पुरुष समानता याबाबत संवेदनशीलता व त्यासाठी केलेले विशेष प्रयत्न, राष्ट्रीय हृष्टीकोनाबाबत 
विचार व कार्य/उपक्रम राज्य निवड समितीने विचारात घ्यावेत.सदर शिफारशीवर शिक्षकांच्या गुणवत्तेनुसार 
अंतिम निवड करून राज्य निवड समितीकडून शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 

क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार प्रक्रियेसाठी निवड 
करण्याकरिता राज्य स्तरावर पुढीलप्रमाणे राज्य निवड समिती गठित करण्यात यावी. 


राज्य निवड समितीची रचना:- 
अ.क्र अधिकारी पदनाम 
| आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे ree 
2 संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद | सदस्य 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३ शिक्षण संचालक (प्राथमिक ),महाराष्ट्र राज्य,पुणे सदस्य 
४ संचालक (महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व सदस्य 
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती ) ),पुणे 
५ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण  । सदस्य 
मंडळ, पुणे 
६ शैक्षणिक क्षेत्रात उळेखनीय कामगिरी असलेले शासन नियुक्त । सदस्य 
प्रतिनिधी - (एकूण २) 
9 शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) ,महाराष्ट्र सदस्य सचिव 
राज्य,पुणे 
७. क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्काराची निवड प्रक्रिया 


शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून राबविली जाईल. 
क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार प्रक्रियेसाठी निवड करण्याकरिता 
ऑनलाईन प्रक्रिया राबविण्याची तांत्रिक जबाबदारी शिक्षण आयुक्‍तालयातील/संचालनालयातील 


8 governance cell ची राहील. 


८. शिक्षकांनी सादर केलेली माहिती खोटी अथवा प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळून 
आल्यास आवेदने रद्द करण्यात यावेत. राज्य निवड समितीची बैठक घेण्यापूर्वी शिक्षण संचालक (माध्यमिक व 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४ 


उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी शिक्षकांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे संबंधित शिक्षणाधिकारी 
यांचेकडून प्रमाणित करून घ्यावीत व त्यानंतर ती राज्य निवड समितीपुढे ठेवावीत 

९. सन २०२२-२३ चे वर्ष हे शैक्षणिक गुणवत्ता वृध्दी वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे.त्यामुळे 
प्रत्येक नामांकन करणाऱ्या शिक्षकांनी गुणवत्तावाढीसाठी लागणारा दृष्टीकोन अर्जातून मांडावा व समितीने 
त्याची माहिती शासनास अवगत करावी. 

१०. प्रतिवर्षी क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी निवड 
प्रक्रिया वेळापत्रक सर्वसाधारणपणे पुढीलप्रमाणे राहील. 


एप्रिल जाहिरात प्रसिध्दी 


मे ऑनलाईन नामांकन नोदणी (शासनाच्या निर्दशानुसार शिक्षण आयुकक्‍्तालयातील/ 
संचालनालयातील e governance ०6॥ यांनी निर्धारित केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे 
कार्यवाही करावी.ही कार्यवाही करण्याची जबाबदारी शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक ),महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांची राहील. 


जून जिल्हास्तर समितीव्दारे नामांकनाची प्रत्यक्ष पडताळणी 


जुले राज्यस्तर समिती पडताळणी 


ऑगस्ट । नामांकन अंतिम करणे व शासनास सादर करणे. 


सप्टेंबर पुरस्कार वितरण समारंभ 


सदर सूचनांचे काटेकोरपणे पाळन करण्यात यावे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६२८१५५०५०५१२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
JAYASING 5११॥॥.-- 0 नानी 


5.4.20=04640d20302aa3854379434ab85482042a07 2e8a601095b5f7aa8d67b 
‘9b02db2, pseudonym=F3BFA8439CB816590AB 1 D6EESSF1ACD4D4639965, 


jalNumber=D5875AE525F225286AA1BC9A2EOF8CBOA86BC5BA02F01BOFSC 
B7C718D820E722, cn=JAYASING SHIVAJI RASKAR 
Date: 2022.06.28 15:55:18 +05'30 


(ज.शि. रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
3) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) संचालक (महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) ),पुणे. 
) 
) 
) 


६) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 

७) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व). 

८) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद (सवी. 

९) सर्व शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई. 

१०) शिक्षण प्रमुख / शिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी सर्व महानगरपालिका. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४ 


११) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा. राज्य मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


93) सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष stron areas शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 
१५) निवडनस्ती (टीएनटी- ४). 
प्रत माहितीसाठी, 
) मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 
) मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा.अध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 
) मा.उपसभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


me) 


A 


AN 


ee 


ल 
ae 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८) मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री,ग्रामविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

९) मा.विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव,विधान परिषद/विधानसभा,विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
१०) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,महाराष्ट्र शासन,मंत्राळय,मुंबई. 

११) अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक,वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१२) अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक,ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


mn 


9 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


